RNI No.MAHBIL / 2009/ 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५ , अंक ४५ ] 


बुधवार , जुलै १७, २०१९ / आषाढ २६ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक ६३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 


संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


• 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६. 

क्रमांक डि.टी.पी. /नियोजन प्राधिकरण / अधिसूचना /टिपीव्ही-६ / ३३९५.– ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियानाची 
राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागातर्फे शासन निर्णय क्रमांक एनआरएम / २०१६ / प्र.क्र . ०१ / 
योजना-४ , दिनांक १४ जानेवारी , २०१६ अन्वयेनिर्णय घेण्यात आला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त शासन निर्णयामध्ये “ गाव समुहाची ( Rurban Cluster) निवड करून त्याचा कृती विकास आराखडा तयार 
करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या तरतुदीनुसार अधिसूचना काढून , नियोजन प्राधिकरण निश्चित करण्यात 
येईल. अशा प्रकारे तयार करण्यात आलेले विकास आराखडे एकात्मिक कृती आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात येतील. ” असे नमूद आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, ग्रामविकास विभागाने या अभियानांतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रासाठी ३ फेज मधील एकूण २० क्लस्टरबाबत ( यापुढे याचा उल्लेख 
उक्त गाव समुह असा करण्यात आला आहे. ) जिल्हा परिषदांना नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देण्याची विनंती त्यांचेकडील नस्ती क्रमांक NRM/ 
२०१७/ प्र.क्र . ९ ८ / योजना-९ ८ , दिनांक ९ जानेवारी , २०१९ अन्वये नगरविकास विभागास केलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, ग्रामविकास विभागाच्या वर नमूद नस्तीचे अनुषंगाने नगरविकास विभागाने पत्र क्रमांक टिपीएस -१८१९/ अनौसं-५ /१९ / 
नवि -१३, दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये संचालनालयास क्लस्टरकरिता संबंधित जिल्हा परिषदांना नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देण्याबाबतची 
पुढील कार्यवाही करण्याबाबत कळविले आहे 

आणि ज्याअर्थी, ग्रामविकास विभागाने त्यांचे पत्र क्रमांक रुरबन २०१८ / प्र.क्र . १६७/ योजना-१, दिनांक २५ जून , २०१९ अन्वये संचालक , 
नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना उक्त गाव समुहासाठी संबंधित जिल्हा परिषद यांना नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमण्याची विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम-२ ( १५ )( सी ) नुसार सदर क्लस्टरकरिता संबंधित 
जिल्हा परिषदांना नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे ; 


. 


( १ ) 


भाग एक- ( म.उ.वि .) - ६३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, जुलै १७, २०१९ / आषाढ २६, शके १ ९ ४१ 


.. 


आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टिपीएस -१८१३/ ३२११/ प्र.क्र . ५०८ / नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर , २०१६ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्याबाबत, उक्त अधिनियमाचे कलम -२ (१५ )( सी ) अन्यवे कार्यवाही करण्याचे 
शासनाचे अधिकार कलम-१५१ अन्वये संचालक , नगरररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रदान केलेले आहेत 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम-२(१५)( सी ) बाबत शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे हे, या आदेशान्वये सोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये नमूद उक्त १६ गाव समुहाकरिता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती 
अधिनियम , १९ ६१ अन्वये स्थापित संबंधित जिल्हा परिषदांना नियोजन प्राधिकरणाच्या शक्ती वापरण्यास मान्यता देत आहेत . 


परिशिष्ट - अ 


( संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक डि.टी.पी. /नियोजन प्राधिकरण / अधिसूचना /टिपीव्ही -६ / ३३ ९ ५ , 

दिनांक ४ जुलै, २०१ ९ सोबतचेपरिशिष्ट ) 


अ.क्र . 


जिल्हा 


उप विभाग 


क्लस्टरचे 


म.प्रा. व न.र. अधिनियम , 


क्लस्टरमध्ये समाविष्ट 

गावांची नावे 


नाव 


१ ९ ६६ चे 


कलम-२ ( १५ ) ( क )( १ ) 
नुसार नेमावयाचेनियोजन 

प्राधिकरण 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ . 


बीड 


परळी 


शिरसाला 


जिल्हा परिषद , बीड 


. 


कौडगाव 

हुडा ,पिंपरी बुद्रुक , 

गोवर्धन , 
जायगाव, तपोवन, औरंगपूर, टाकळी 
आचार्य, कौडगाव घोडा, कौडगाव 
साबळा, शिरसाला, वाका, रेवळी , 
पिंपळगाव गाढे, मालनाथपूर , 
भिलेगाव , वडखेल , परचुंडी , 
पाडली, शेलू. 


२ . 


बीड 


आष्टी 


कडा 


जिल्हा परिषद , बीड 


कडा, शेरी खुर्द, शेरी बुद्रुक , 
शिराळ , धानोरा , धिरडी, 
कळसांडे, डोंगरगन , 
साबळखेड, केरूळ, 
देवीनिमगाव ,चिंचोळी , 
वातणवाडी, शिरापूर, टाकळी 
अमया, रुईनालकोल, 
निमगाव चौबा, नांदा , 


. 


३ . 


बुलडाणा 


लोणार 


सुलतानपूर 


जिल्हा परिषद , बुलडाणा 


सुलतानपूर , 

अंजनी खुर्द, 
भानापूर , धानोरा , कारेगाव, 
खाळगाव , महारचिकना, 
पार्डी शिरसाठ , शारा , 
शिवनीपिसा , वेणी, वडगाव 
तेजन , कोयाळी, 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - मध्य उप-विभाग, जुलै १७, २०१९/ आषाढ २६, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


४ . 


पुणे 


मावळ 


खडकाळा 


जिल्हा परिषद, पुणे 


चिखलसे , जांभूळ , कान्हे , 
खडकाळा, साते, कुसगाव 
खुर्द. 


५ . 


जालना 


परतूर 


आष्टी 


जिल्हा परिषद , जालना 


. 


आष्टी, सुरुमगाव, परतवाडी, 
हस्तुर तांडा, ढोकमल तांडा , 
लिखित पिंप्री, अकोली, 
ब्राम्हणवाडी, रायगव्हाण , 
फुलवाडी व पळसी, आनंदगाव, 
लोणी खु. व कणकवाडी, 
सातारा वाहेगाव , वाहेगाव 


सातारा . 


६ . 


औरंगाबाद 


गंगापूर 


जोगेश्वरी 


जिल्हा परिषद , औरंगाबाद 


जोगेश्वरी , घाणेगाव , वाळूज , 
कसोडा, एकलहरा . 


७ . 


जळगाव 


हरताळा 


हरताळा 


जिल्हा परिषद , जळगांव 


. 


. 


हरताळा, खामखेडा , वढवे, 
चांगदेव , कोथळी, सालबर्डी 


८ . 


जळगाव 


चाळीसगाव 


पातोंडा 


पातोंडा ,न्हावे, टेकवडे, बहाल . 


जिल्हा परिषद , जळगांव 


९ . 


जळगाव 


बोदवड 


येनगाव 


जिल्हा परिषद , जळगांव 


. 


घाणखेड , वडजी, चिंचखेड 
प्र.बो., येनगाव , वारखेड खुर्द, 
हरणखेड, चिंचखेड सिंग , 
कोल्हाडी, नांदगाव, वारखेड बुद्रुक , 
पालखेड खुर्द, शेवगे खुर्द. 


~ 


१० . 


नाशिक 


मालेगाव 


दाभाडी 


जिल्हा परिषद, नाशिक 


दाभाडी, पांढरुणा, तळवडे 
रावळगाव, पिंपळगाव, बेळगाव , 
ढवळेश्वर, जळगाव . 


११ . 


नाशिक 


नांदगाव 


मांदवड 


जिल्हा परिषद , नाशिक 


मांदवड , लक्ष्मीनगर , मोहेगाव , 
भालुर , लोहशिंगवे, सोयगाव, 
वडाळी बुद्रुक , 

वडाळी खुर्द, 
मोरझर , दहेगाव . 


१२ . 


नाशिक 


त्र्यंबकेश्वर 


निरगुंडे 


जिल्हा परिषद , नाशिक 


निरगुंडे ( एच ), दलपतपूर , 
ठाणापाडा, सापतपल्ली, 
हर्सल , वायघोलपाडा . 


१३. 


पालघर 


जव्हार 


कासटवाडी 


जिल्हा परिषद , पालघर 


आयरे, कासटवाडी, 
डेनगाचिमेट, जुनी जव्हार. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, जुलै १७, २०१९ / आषाढ २६ , शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१४ . 


अहमदनगर 


पाथर्डी 


तिसगाव 


जिल्हा परिषद , अहमदनगर 


तिसगाव, मांडवे, सोमठाणे ( खु .) 
पारेवाडी,शिरापूर , कौडगाव, देवराई, 
निवडुंगे , कासार पिंपळगाव, 
मार्डी. 
मिरजगाव, गोंदर्डी, राजरतन , 


१५ . 


अहमदनगर 


कर्जत 


मिरजगाव 


जिल्हा परिषद , अहमदनगर 


कोकणगाव . 


१६ . 


अहमदनगर 


शेवगाव 


बोधेगाव 


बोधेगाव , हतगाव , सोनविहीर . 


जिल्हा परिषद, अहमदनगर 


सदरची अधिसूचना संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर www.dtp.maharashtra.gov.in देखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


नो . र . शेन्डे , 


पुणे, 
दिनांक ४ जुलै २०१९ . 


संचालक , नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR :DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


